“ग्रामीण रुग्णालय देसाईगंज, जि. 
गडचिरोली येथील  रुग्णवाहीकेतील 
इंधनासाठी स्वीय प्रपंजी खात्यातून खर्च 
करण्यास कार्योत्तर मंजुरीस मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.२०/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : १३ मार्च, २०१९. 


वाचा : 
१ सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.जाबँप्र१०९९/प्र.क्र.७/९९/जाबँक दि. ६ 
नोव्हंबर, १९९९. 


२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.जिरुफी-१०००/प्र.क्र.९०/आरोग्य -३ दि. १२ 
डिसेंबर, २००२. 


३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.जिरुफी-१०००/प्र.क्र.९०/आरोग्य -३ दि. ०७ 
मार्च, २००६. 


४) सह संचालक, आरोग्य सेवा रुग्णालये राज्यस्तर, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष- 
३/टे-१०/ग्रारुदेसाईजिगड/इंखर्च/कार्योमं/१०३८८-९०/१८/१८ दिनांक ३०.०९.२०१८. 


प्रस्तावना: 


ग्रामीण रुग्णालय, देसाईगंज जि. गडचिरोली येथील रुग्णवाहीकेतील इंधनासाठी स्वीय प्रपंजी 
खात्यातून खर्च करण्यास कार्योत्तर मंजुरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत पुढील 
प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय: 

ग्रामीण रुग्णालय, देसाईगंज जि. गडचिरोली, करीता सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात 
रुग्णाकडून रुग्णवाहिका फी च्या स्वरुपात स्वीय प्रपंजी खात्यात दिनांक ३१.१०.२०१७ पर्यंत रु. 
२२,५६,८३४/- इतका निधी शिल्लक आहे. सन २०१६-१७ मध्ये नियमित प्राप्त झालेले इंधन खर्च 
याबाबीवर नियमित अनुदान रु. ७९,०००/- खर्च झाल्यांनतर उर्वरीत इंधन खर्चाची देयके प्रलंबित 
होती. तसेच माहे मे, २०१६ ते मार्च, २०१७ या कालावधीतील इंधनाबाबतची प्रलंबित देयके अदा 
करण्यासाठी रु.४५,६०३/- स्वीय प्रपंजी खात्यामधून खर्च करण्यास GAA मंजुरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.२०/आरोग्य 3 


४. शासन निर्णय, क्रमांक-विअप्र-१०१३/ प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग-२ दि.१५ एप्रिळ, २०१५ 
चे परिशिष्ट वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८ भाग- पहिला, उपविभाग- एक मधील अनुक्रमांक 
६,नियम क्र. ४० अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार व त्यात नमुद 
अटीची पुर्तता करण्याच्या अटीच्या अधिन राहून मंजुरी देण्यात येत आहे. 

दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३१३११२७३९२७१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


र Digitally signed by Roshani 
Dinesh Kadam Patil 

R 0 Ss h an I DN: CN = Roshani Dinesh 

. Kad: Patil, C = IN, S = 

Dinesh दळ पष O = Governtnent 
Of Mahar = Public 

Kadam Patil feampeanmert og 

+05'30" 


5" 


(रो.दि.कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. महालेखापाल-१/ २, महाराष्ट्र, (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

३. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

४. सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष), मुंबई. 

५. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, गडचिरोली. 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली. 

७. कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 

८. निवडनस्ती (कार्यासन आरोग्य-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


